बुलडाणा जिल्ह्यातील ४ इतर जिल्हा 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ मे, २०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/११९२३ दि. २८/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये बुलडाणा जिल्ह्यातील ४ इतर जिल्हा मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर HSS आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलडाणा जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावया | दर्जोन्नती 
क्रमांक ची लांबी | नंतरचा 
(कि.मी) | क्रमांक 
हि . | राष्ट्रीय महामार्ग-५४८ सी कोलारा इतर । (०/०० ते १९/००) | १९.०० । प्रमुख 
फाटा-गांगलगांव-कवठळ-गुंजाळा जिल्हा कि.मी. | जिल्हा 
तालुका हद्द रस्ता. मार्ग मार्ग-१०१ 
१२० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


राष्ट्रीय महामार्ग-७५३ ते वळती - इतर । (०/००ते १४/००) | १४.०० | प्रमुख 
सवणा - चांधई - धोडप रस्ता. जिल्हा कि.मी. । जिल्हा 
मार्ग मार्ग-१०२ 
१२४ 
राष्ट्रीय महामार्ग-७५३ ई ते पळसखेड-। इतर प्रमुख 
दहिद बु.- अंबोडा - हतेडी - केसापूर- । जिल्हा । (०/००ते २६.७५० | जिल्हा 
मातला - पिंपळसराई रस्ता. मार्ग । २६/७५० कि.मी. | मार्ग-१०३ 
१०४ 
राज्यमार्ग-२४ ते देऊगांवघाट - इतर । (०/०० ते। 94.900 । प्रमुख 
तांदूळवाडी - इस्लामपूर - नांद्राकोळी | जिल्हा | 4/900) कि.मी. | जिल्हा 
- साखळी बु. ते प्रमुख राज्यमार्ग-१३ मार्ग मार्ग-१०४ 
रस्ता. १०५ 
एकूण ७५.४५० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत ७५.७५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२२७३.९४० + 
७५.४५०) म्हणजेच २३४९.३९० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत ७५.४५० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१४९३.८४० - ७५.४५०) म्हणजेच १४१८.३९० कि. मी. इतकी होईल. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२८१६०६११३७१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 


p fa S h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
Vi n kr p ti | £8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 
ayaKrdao Fall ७५ 
y Date: 2019.05.28 16:12:56 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.४३/नियोजन-२ 


जिल्हाधिकारी,बुलडाणा. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, बुलडाणा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलडाणा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


AN 
~~ 


so 


ल 
“-_ 
m— 


& 


S 


SS 


) 
) 
) 
8) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


